महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहीम पुरस्कार प्राप्त 
ग्रामपंचायतींच्या रकमेच्या विनियोगाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०३१५/प्र.क्र-३१/पोल-१५ 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक : ८ मार्च, २०१६ 
वाचा : 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१००८/सीआर-४३/२००८/पोल-१५, दि. १४/८/२००८ 

प्रस्तावना : 

महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहीम ही २००७ पासून राज्यात राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेत 
जी गाव सहभाग घेतील, त्यांचे मुल्यांकन करुन मुल्यांकनानुसार तंटामुक्‍त पात्र गावांना शासनाकडून 
पुरस्कार दिला जातो. या पुरस्कार रकमेचा विनियोग कशा प्रकारे करावा यासाठी संदर्भातील 
दि. १४.८.२००८ च्या शासन निर्णयामधील परिशिष्ट-७ मध्ये सविस्तर मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पुरस्कार रकमेचा विनियोग सदर झासन निर्णयातील मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार करणे आवश्‍यक आहे. या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये ज्या बाबींचा समावेश करण्यात आलेला 
नाही. त्या बाबींवर पुरस्काराची रक्‍कम संबंधित ग्रामपंचायतीला खर्च करता येत नाही. यामुळे 
बदललेल्या परिस्थितीनुसार माहिती व तंत्रज्ञानासंबंधी नाविन्यपूर्ण उपक्रमावर पुरस्काराची रक्‍कम 
खर्च करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींकडून शासनास करण्यात येत आहे. सदर मागणीचा विचार 
करुन पुरस्कार रकमेचा विनियोग माहिती व तंत्रज्ञानासंबंधी नाविन्यपूर्ण उपक्रमावर खर्च करण्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 
शासन निर्णय :- 

महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम या योजनेअंतर्गत तंटामुक्‍त झालेल्या गावांना देण्यात 
येणाऱ्या पुरस्काराच्या रकमेच्या विनियोगाबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना संदर्भातील कशाप्रकारे 
आणि कोणत्या बाबींवर दि. १४.८.२००८ च्या शासन निर्णयमधील परिशिष्ट-७ मध्ये दिलेल्या आहेत. 
त्यामधील अनुक्रमांक ६ (ह) च्या नंतर (ळ) माहिती व तंत्रज्ञानासंबंधी नाविन्यपूर्ण उपक्रमावर उदा 
ई-लर्निंगसाठी प्रोजेक्टर खरेदी करणे, संगणक खरेदी करणे इत्यादी खर्च करणे या बाबीचा समावेश 
करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०३१५/प्र.क्र-३१/पोल-१५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३०९१०५७३५९६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash Ganpat 


Deshmukh 

टि fa ka S h G a Nn p ठे t DN: c=IN, o0=GOVT. OF MAHARASHTRA, 
ou=HOME DEPARTMENT, 

D e ५ h mM ५1 k h postalCode=400032, st=Maharashtra, 


cn=Prakash Ganpat Deshmukh 
Date: 2016.03.10 15:59:19 +05'30' 


(प्र. ग. देशमुख) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्व ) 

४. मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव सर्व) 

५. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधान परिषद 

६. मा. विधानसभा/विधानपरिषद सर्व सदस्य (पत्रान्वये ) 

७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व प्रशासकीय विभाग 

१०.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११.पालक सचिव, मंत्रालय, मुंबई. सर्व ) 

१२.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

१३.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१४.सर्व परिक्षेत्रांचे विशोष पोलीस महानिरीक्षक 

१५.संचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय 

१६.संचाळक, सामाजिक न्याय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१७.सदस्य सचिव, महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

१८. सह/उप सचिव तथा समन्वय अधिकारी, महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहीम, महसुल 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९.सर्व जिल्हाधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०३१५/प्र.क्र-३१/पोल-१५ 


२०.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२१.सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी 

१८.सर्व उपविभागीय अधिकारी (जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत) 
(यांना विनंती करण्यात येते की, सदर area निर्णयाच्या छायांकीत प्रती आपल्या 
नियंत्रणाखालील प्रत्येक महसिलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी, पोलीस पाटील यांना 
पोहचविण्याची व्यवस्था करावी. 

१९.सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी (पोलीस अधिक्षक यांचे मार्फत) 
(यांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन निर्णयाच्या छायांकीत प्रती आपल्या 
नियंत्रणाखालील संबंधित पोलीस ठाणे, संबंधित ग्रामपंचायतींना पोहचविण्याची व्यवस्था 
करावी. 

२०.निवडनस्ती पोळ-१५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


